सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
जिल्हा क्रीडा संकुल, अमरावती या 
क्रीडा संकुलास अनुदान वितरीत 
करणेबाबत- लेखाशिर्ष (२२०४- 
१८२७) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२३/प्र.क्र.६१/(२)क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २६ मार्च, २००३. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००९/(प्र.क्र.२५/०९)/क्रीयुसे-१, 
दिनांक २१ मार्च, २००९. 

उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे क्र.ताक्रीसं/सुप्रमा/१८-१९/का-९/५३७४, दिनांक ०५ 
डिसेंबर, २०१८. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र.राक्रीधो-२०१९/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-१, दिनांक २३ 
मार्च, २०२२. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 2023. 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:जिक्रीसं-१२२३/प्र.क्र.६१/क्रीयुसे-१, दिनांक २६ 
F, 2023. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.विजिक्रीसं॑/निमा/निवि/२३-२४/का-९/१८८४, दिनांक 
१४ जुले, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्य 


ज्य क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्याची 


योजना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. 
या योजनेंतर्गत संदर्भ H.2 येथील दि.२१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयान्वये यापूर्वी विहित केलेल्या 
अनुदान मर्यादेत संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात 
आली असून, नव्याने मान्यता देण्यात येणाऱ्या तसेच अद्याप बांधकामे सुरु न केलेल्या तालुका क्रीडा 


संकुलांच्या अनुदान मर्यादेत पुढीलप्रमाणे सुधारणा केली आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२३/प्र.क्र.६१/(२)क्रीयुसे-१ 

(१ अद्याप प्रशासकीय मान्यता न दिलेल्या अथवा प्रशासकीय मान्यता दिली आहे परंतु, अद्याप प्रत्यक्ष 
बांधकाम सुरु झालेले नाही, अज्ञा क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे विहित करण्यात 
आली आहे:- 


क्रीडा संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 
तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ५००.०० लक्ष 
जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.२५००.०० लक्ष 
विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष 


(२) अंदाजपत्रकांना/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व बांधकाम पूर्ण झालेल्या अथवा बांधकाम 
प्रगतीपथावर असलेल्या/अपूर्ण असलेल्या क्रीडा संकुलांबाबत अनुदान मर्यादा खालीलप्रमाणे राहील:- 


DIST संकुलाचा प्रकार पूर्वीची अनुदान मर्यादा सुधारीत अनुदान मर्यादा 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 
तालुका क्रीडा संकुल रु. १००.०० लक्ष रु. ३००.०० लक्ष 
जिल्हा क्रीडा संकुल रु. ८००.०० लक्ष रु.१५००.०० लक्ष 
विभागीय क्रीडा संकुल रु.२४००.०० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष 


सदर दिनांक २३ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ, परिशिष्ट-ब 
व परिशिष्ट-क अन्वये विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलातील क्रीडा सुविधांबाबत टाईप प्लॅन विहित 
केला असून, परिशिष्ट-ड अन्वये सर्वसाधारण अटी व शर्ती विहित केल्या आहेत. 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी संदर्भ क्र.9 येथील दिनांक १४.०७.२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये विभागीय/जिल्हा क्रीडा संकुलाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केलेली आहे. या 
अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, (१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना 
(कार्यक्रम, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१८२७ या लेखाशिर्षाखाली 
अर्थसंकल्पीत रु.६०००.०० लक्ष इतक्या तरतूदीमधून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ येथील परिपत्रकातील 
सूचनांनुसार अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या २० टक्के मर्यादेत उपलब्ध रु.१२००.०० लक्ष इतक्या तरतूदीमधून 
संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक २६ मे, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा क्रीडा संकुल, छत्रपती 
संभाजीनगर या क्रीडा संकुलास रु. ५००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पाचशे लक्ष फक्त) इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. वितरणासाठी शिल्लक उर्वरित तरतूदीमधून सदर शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२३/प्र.क्र.६१/(२)क्रीयुसे-१ 


क्रीडा संकुल, अमरावती या HIST संकुलास खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तालुका क्रीडा संकुलाचे नाव मान्यताप्राप्त यापूर्वी वितरीत सदर आदेशान्वये वितरीत 
अंदाजपत्रकीय केलेला निधी केलेला निधी 
किंमत (लाखात) (लाखात) 
(लाखात) 
? 2 & ९ 
ha जिल्हा क्रीडा संकुल, अमरावती १४३२.७६ ६३१.०३ ५००.०० 


२. वरीलप्रमाणे वितरीत निधी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. मंजूर निधी खालील अटी/श्तीच्या अधिन राहून बांधकामाच्या 


प्रगतीनुसार वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्‍त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस 
निधी प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन 
लेख्याबाहेरील बँक खात्यात हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 


ll. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित Hoch वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ 
आदेडा/नियम/ शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करुन वितरीत निधीचा विनियोग करण्यात यावा. 


सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींसाठी 
खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करावे. 


3. उपरोक्त बाबीवरील खर्च “मागणी क्रमांक ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४, क्रीडा व 
खेळ, (१६) क्रीडा संकुल, (१६) (०२) क्रीडा संकुलाची स्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर),” संगणक क्रमांक (२२०४ १८२७, या लेखाशीर्षाखाळी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता 
उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. उपरोक्त मंजूर निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरीता जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अमरावती 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.१२.०४.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना दिलेल्या निर्देशांनुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय, क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये प्रशासकीय 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिक्रीसं-१२२३/प्र.क्र.६१/(२)क्रीयुसे-१ 


विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत वा प्रशासकीय विभागाला वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३१०१७१४२७२५८१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, =SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff5 20f9b00f67c3e9186 
400९040040; 6, post |Code=400032, st=Mahi htra, 
A N A N D RA O D E R F IN ber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63804F49 
9D4335774E27423E401 36397, -RANSING ANANDRAO DERE 
te: 2023.10.17 14:30:24 +05'30' 
(रणसिंगडेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) , मुंबई. 

६. मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०.संबंधित जिल्हाधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
१२.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१३.उप संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, छत्रपती संभाजीनगर (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१४.अधिदान व लेखाधिकारी, अमरावती (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.जिल्हा क्रीडा अधिकारी, अमरावती (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१८.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई 
१९.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


